मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाकडे 
अर्थसहाय्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांची 
छाननी /तपासणी करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 310 वा मजला, fe fet 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 009, 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, मुख्यमंत्री सचिवालय क्र. मुमंसनि-२०१५/ प्र.क्र.०१/निधी कक्ष, दि.१३ 
ऑगस्ट, २०१५. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.५५८/राकावि-२, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना - 

माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम अंतर्गत 
“मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, मुंबई" असा न्यास गठीत करण्यात आला आहे. या न्यासामार्फत 
हृदयशस्त्रक्रिया, किडनी, मूत्रपिंडरोपण, कॅन्सर इत्यादी गंभीर स्वरूपाच्या विकारग्रस्त रुग्णांना 
शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते. या अर्थसहाय्याशिवाय सार्वजनिक विश्वस्त संस्था 
अधिनियमांतर्गत नोंदणी केलेल्या रुग्णालयामार्फत गरीब व गरजू रुग्णांना स्वस्त दरात उपचार 
उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याबाबतचे सनियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था 
अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत देण्यात येणारे सहाय्य व सार्वजनिक 
विश्वस्त अधिनियमा अंतर्गत स्थापित रुग्णालये यांच्यामार्फत देण्यात येणारे सहाय्य यांचे संनियंत्रण 
करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी न्यासांतर्गत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष असा नवीन कक्ष 
दि.१३ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. 

उपरोक्त कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे संदर्भात आणि वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्यची 
मागणी करणाऱ्या अर्जांची छाननी/तपासणी करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये समिती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीतील विद्यमान पदाधिकारी यांची बदली किंवा निवृत्ती 
झाल्यामुळे सदर समिती नव्याने गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 
आता, या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे 
संदर्भात आणि वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांची छाननी/तपासणी 
करण्यासाठी खालील सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


i संचालळक/सह मुंख्यमंत्री सहाय्यता निधी 
संचालक/उप 
संचालक/सहाय्यक 
संचालक 
२ | लेखाधिकारी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 
३ | सहाय्यक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी 
लेखाधिकारी 
४ | star चिवटे संयोजक तथा मुख्यमंत्री वेद्यकोय सहाय्यता कक्ष प्रमुख 
५ | पद्मश्री डॉ.तात्याराव | माजी अधिष्ठता (से.नि.) जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
लहाने 
६ | डॉ.संजय ओक टास्क फोर्स सदस्य 
७ | डॉ.आनंद बंग आरोग्य विषयक सल्लागार 
८ । डॉ.रागिणी पारेख ।अधिष्ठता, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
९ | डॉ.केलास पवार  । जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे 
। १० | START भंडारे सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई 
किं १ | डा.बी.एस.नागावकर | मुख्य वैद्यकीय सल्लागार, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, 
मुंबई (से.नि.) 
१२ | डॉ.ममता ATOM । अधिष्ठाता, बीएमटी सेटर एमसीजीएम रुग्णालय, बोरीवली 
१३ | डॉ.मोहन जोशी अधिष्ठाता, सायन रुग्णालय, मुंबई 
१४ | डॉ.प्रविण राठी अधिष्ठाता, नायर रुग्णालय, मुंबई 
१५ | डॉ.संजय सुरासे अधिक्षक, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
१६ | डॉ.संगिता रात  । अधिष्ठाता, के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई 
१७ | डॉ.प्रविण बांगर मुख्य वेद्यकोय अधिकारी, के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई 
१८ | डॉ.अविनाश गुटे  ।सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
१९ | डॉ.अरुणराठोड  ।सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
२० | डॉ.दिनेश धोडी सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 
२१ | डॉ.दिलिपगवारे ।सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 


22 | डा.विद्या महाले सायन रुग्णालय, मुंबई 

२३ | डॉ.अनिलमोरे सायन रुग्णालय, मुंबई 

२४ | डॉ.अजय राणा नायर रुग्णालय, मुंबई 

२५ | SLANG काळे नायर रुग्णालय, मुंबई 

२६ | डा.भिमराव जाधव | छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, ठाणे 

२७ | डॉ.नितीन पाटील । वरिष्ठ व्यवस्थापक, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, मुंबई 
२८ | SLANT जवादे  । राज्य कामगार विमा सेवा, मुंबई 

समितीची कार्यकक्षा :- 

१) उपरोक्त समिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधील कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामात तांत्रिक 
सहाय्य, अर्जाची छाननी करण्यासाठी आणि आवश्‍यकता असल्यास स्पष्टीकरण देण्यासाठी 
सहाय्य करेल. 

२) रुग्ण, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना/राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम/ धर्मादाय 
रुग्णालये या योजनांचा लाभार्थी आहे किंवा कसे याची छाननी करणे. 

३) प्राप्त अर्जातील काही शास्त्रक्रिया/आजार गंभीर स्वरुपाचे नसतीळ व सदरील आजारांवरती 
उपचार हे काही काळानंतर करावयाचे असल्यास त्याबाबत समिती सुचविळ अशा 
रुग्णालयामध्ये, उपचार घेण्याकरीता शिफारस करणे. 

४) छाननी अंती शासकीय योजनांचा ळाभ न मिळू शकणाऱ्या अर्जांवर, समितीने मुख्यमंत्री 
सहाय्यता निधीतील नमुद आजारांवरील उपचारासाठी, महात्मा ज्योतिबा फुजे जन आरोग्य 
योजने अंतर्गत असलेल्या (पॅकेजेस) रक्कमा विचारात घेऊन अर्थसहाय्याच्या रक्‍कमांची 
शिफारस करणे. 

५) जर काही आजारांबाबत महात्मा ज्योतिबा Ho जन आरोग्य योजनेतून उपचाराची रक्‍कम 
संपूर्ण संपळी असेल तसेच सदरहू आजारासाठी अतिरिक्‍त निधी लागत असेल तर अशा 
प्रकरणी समितीने योग्य अर्थसहाय्याची शिफारस करणे. 

६) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडून अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी रुग्णांच्या आजाराची परिस्थिती 
पाहून तो अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र आहे किंवा कसे हे तपासणे. 

७) अन्य धर्मादाय संस्थाकडून अधिकचे अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी रुग्णांना मार्गदर्शन करणे. 

८) वैद्यकीय उपचार करणाऱ्या अन्य संस्थाबरोबर संपर्क करणे व अतिरिक्‍त निधी मिळविण्यासाठी 


सुनिश्चिती करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१५११२९१४२९१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
MA H ES H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e81 3ce2c5 1ae3 
M A D H U K A R ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81F 
64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAEAC 
LA D A, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 


Date: 2022.09.15 18:49:59 +05'30" 


महेश म.लाड 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

खाजगी सचिव, मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

. उप सचिव (प्रशासन) मुख्यमंत्री कार्यालय, 

. संचालक/सह संचालक/उप संचालक/सहाय्यक संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 
. लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 

९. 


सहाय्यक लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 


१०.श्री.मंगेश चिवटे, संयोजक तथा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष प्रमुख, 

११.पद्मश्री डॉ.तात्याराव लहाने, माजी अधिष्ठता (से.नि.) जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

१२. डॉ.संजय ओक, टास्क फोर्स सदस्य, 

१३. डॉ.रागिणी पारेख, अधिष्ठाता सर जे. जे.रुग्णालय, मुंबई, 

१४.डॉ.कैलास पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे, 

१५.डॉ.गणेश भंडारे, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई, 

१६.डॉ.बी.एस.नागावकर, मुख्य वैद्यकीय सल्लागार, महात्मा ज्योतिबा Hed जन आरोग्य 


योजना, मुंबई (से.नि.), 


१७. डॉ.ममता मंगळानी, अधिष्ठाता, बीएमटी सेंटर एमसीजीएम रुग्णालय, बोरीवली, 
१८. डॉ.मोहन जोशी, अधिष्ठाता, सायन रुग्णालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 


१९.डॉ.प्रविण राठी, अधिष्ठाता, नायर रुग्णालय, मुंबई, 

२०.डॉ.संजय सुरासे, अधिक्षक, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

२१. डॉ.संगिता रावत, अधिष्ठाता, के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई, 

२२. डॉ.प्रविण बांगर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई, 

२३.डॉ.अविनाश Ye, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

२४.डॉ.अरुण राठोड, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

२५.डॉ. दिनेश धोंडी,सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

२६.डॉ.दिलिप गवारे, सर जे.जे.रुग्णालय, मुंबई, 

२७. डॉ.विद्या महाळे, सायन रुग्णालय, मुंबई, 

२८. डॉ.अनिल मोरे, सायन रुग्णालय, मुंबई, 

२९.डॉ.अजय राणा, नायर रुग्णालय, मुंबई, 

३०.डॉ.गौतम काळे, नायर रुग्णालय, मुंबई, 

३१.डॉ.भिमराव जाधव, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, ठाणे , 

३२.डॉ.नितीन पाटील, वरिष्ठ व्यवस्थापक, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, 
मुंबई, 

३३. डॉ.ममता जवादे, राज्य कामगार विमा सेवा, मुंबई, 

३४.निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


